मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२२/प्र.क्र.१३/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २५ मार्च, २०२२ 


संदर्भ : 9) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२१/प्र.क्र.६९/प्रशासन-१ 

दि. ०७ ऑक्टोबर, २०२१ 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि. २२ फेब्रुवारी, २०२२ 

३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे 
दि.१४ फेब्रुवारी, २०२२ रोजीचे पत्र 

४) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे यांचे 
दि.०४ मार्च, २०२२ रोजीचे पत्र. 

५) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा यांचे 
दि.१५ फेब्रुवारी, २०२२ रोजीचे पत्र. 

६) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर यांचे 
दि.०३ मार्च, २०२२ रोजीचे पत्र. 

७) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर यांचे 
दि.२८ फेब्रुवारी, २०२२ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय -: 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, पुणे; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
सातारा; अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर व अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, सोलापूर यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील अस्थायी पदे दि. ०१ सप्टेंबर, २०२१ ते दि.२८ फेब्रुवारी, 
२०२२ पर्यंत चालू ठेवण्यात मान्यता देण्यात आली होती. 
२. आता या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे; अधीक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा; अधिक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर व अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील सोबत दर्शविलेल्या विवरणपत्रानुसार नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे, 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे, जिल्हा परिषद अस्थायी आस्थापनेवरील पदे सहा महिन्यांपेक्षा जास्त 
काळ रिक्‍त नाहीत, या अटीच्या अधीन राहून दिनांक 09 मार्च, 2022 पासून दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 
३. दि. २५ नोव्हेंबर, २००४ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य शाखेतील क्षेत्रिय 
स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२ फेब्रुवारी, २०११ च्या शासन निर्णयान्वये उर्वरित 
३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. या शासन निर्णयातील 
तरतूदी/सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.१३/प्रशासन-१ 


४. या बाबीवरील खर्च मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक बांधकामे ८०- सर्वसाधारण, 
००१- संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग/ उपविभागांतर्गत पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक 
बांधकामे, ८०- सर्वसाधारण - ००१-संचालन व प्रशासन (पाच) कार्यान्वयन (योजनेतर) या लेखाशिर्षाखालील 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
५. वित्तविभाग, शासन निर्णय क्र.:पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क. दि. २२ फेब्रुवारी, २०२२ या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२५१७४४३८७३१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vikram Nivrutti Dhamal 


Vikram Nivrutti 
Dhamal 


43274 


(वि. नि. ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत-१. महाळेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२.महाळलेखापाल -२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. 
४.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे /सातारा / कोल्हापूर / सोलापूर. 
५. जिल्हा कोषागार / उप कोषागार अधिकारी, पुणे / सातारा / कोल्हापूर / सोलापूर. 
६.वित्त विभाग (व्यय-११) / (आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई. 
७.कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. कार्यासन अधिकारी, प्रशासन-१ (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.१३/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (१) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या आतील) 


दि.०१/०३/२०२२ 
दि.२८/०२/२०२२ दि.२८/०२/२०२२ । दि.२८/०२/२०२२ 
ie aa = पासून 
व पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ ळा 
, दि.३१/०८/२० 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या पर्यंत 
क्र मयार पदाती क्या तवी यत - पते पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये Sea ey 
. द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट ; 
संख्या 
g R 3 4 ष्‌ ६ 
१ | मुख्य अभियंता सा. बां. ०६ शिंक oe dl ०६ 
प्रादेशिक विभाग, पुणे 
२ | अधीक्षक अभियंता, १७० शि fl १७० 
सा.बां.मंडळ, पुणे 
३ धोक्षक अभियंता, ८० शशि शकी oe 
सा.बां.मंडळ, सातारा 
४ | अधौक्षक अभियंता, १३४ शिका ll १३४ 
सा.बां.मंडळ , कोल्हापूर 
ष्‌ धोक्षक अभियंता, सा. ८० शिंगी i Ze 
बां. मंडळ, सोलापूर 
एकूण ४७० |: => =| Se a ४७० 
विवरणपत्र (२) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या पुढील) 
दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ ee Ro/oURORR 
as es दि.२८/०२/२०२२ पासून 
अ. 4010 तरत: ८ गत मुदतवाढ देण्यात | दि.३१/०८/२०२२ 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या pee aac 
क्र ee pe ee आलेल्या अस्थायी | पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये पोर a ae 
: झालेली घट द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. ी 
संख्या 
g R 3 4 ष्‌ ६ 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. ०१ aa * ०१ 
प्रादेशिक विभाग, पुणे 
२ Heth अभियंता, १००३ = i १००२३ 
सा.बां.मंडळ, पुणे 
3 | अधौक्षक अभियंता, ३७८ शकी aa ३७८ 
सा.बां.मंडळ, सातारा 
डु धोक्षक अभियंता, ७०३ बगा शिश ७०३ 
सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर 
ष्‌ धोक्षक अभियंता, ५२५ ei | ५२५ 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर 
एकूण २६१९० Fe pF 0____| २६९० 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.१३/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (३) विश्रामगृहासाठीची पदे 


दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ oo भे 
ह पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत TRAE | 5. ता 
* कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्या आलेल्या पयत 
क्र. eee a त्यानी यो पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये aaa cee 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट ; ict 
संख्या 
१ R 3 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा. शिका विल्या शिका 
बां. प्रादेशिक विभाग, 
पुणे 
२ धीक्षक अभियंता, ८६ शिका शिंका ८६ 
सा.बां.मंडळ, पुणे 
३ Mah अभियंता, ६१ शिंगी शग ६१ 
सा.बां.मंडळ, सातारा 
डु धीक्षक अभियंता, ११५ शिंगी शिक ११५ 
सा.बां.मंडळ, 
कोल्हापूर 
प धीक्षक अभियंता, ५७ शिंका ae aE 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर 
'एकूण ३९९ 1 0 | 0 ३१९ 
विवरणपत्र (४) यांत्रिकीची पदे 
दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ । दि.२८/०२/२०२२ रि रि 
ते पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत FRCS | सते 
* _ | कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्या आलेल्या व 
क्र ee can cag. वत lees. cae पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये ane त 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट : त्वा 
संख्या 
g R 3 4 & द 
१ । मुख्य अभियंता सा.बां. ०१ an ma ०१ 
प्रादेशिक विभाग, पुणे 
२ | अधौक्षक अभियंता, ०२ शका [= ०२ 
सा.बां.मंडळ, पुणे 
३ | अधौक्षक अभियंता, १२ a Lo | १२ 
सा.बां.मंडळ, सातारा 
¥ धीक्षक अभियंता, ०३ शिंग शिका ०३ 
सा.बां.मंडळ, 
कोल्हापूर 
५. | अधोक्षक अभियंता, १३ शिंगी i १३ 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर 
एकूण 22 | oe | lo RR 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.१३/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (५) जिल्हा परिषदेसाठी पदे 


दि.०१/०३/२०२२ 


दि.२८/०२/२०२२ दि.२८/०२/२०२२ दि.२८/०२/२०२२ 
वनं पर्यंत as पासून 
नं पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ | ह ere 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या wa आलेल्या | देण्यात आलेल्या व्या 
क्र. Senay पाचा See क व्या वि पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये तयच पध 
‘ द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट ी 
संख्या 
g R 3 4 ष्‌ ६ 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. Li i | 
प्रादेशिक विभाग, पुणे 
२ धोक्षक अभियंता, Go शिका a ko 
सा.बां.मंडळ, पुणे 
३ धीक्षक अभियंता, ०७ शिका 1 me 
सा.बां.मंडळ, सातारा 
डु Wet अभियंता, ox शिका शिश OX 
सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर 
ण धीक्षक अभियंता, ०५ शिका = प्‌ 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर 
एकूण GE pF 0__| Fe दद 
विवरणपत्र (६) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ । दि.२८/०२/२०२२ र. i 
व पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत 2000011000 
| कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या प्या 
क्र. ere पोत गे. व्या या पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये त गतला, पाता 
j द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट १ 
संख्या 
g R 3 4 ष्‌ ६ 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. शिका शिण 16 aa 
प्रादेशिक विभाग, पुणे 
२ | अधौक्षक अभियंता, १८४ शिक शड १७० 
सा.बां.मंडळ, पुणे 
३ धोक्षक अभियंता, १०७ शिश १३ 7 
सा.बां.मंडळ, सातारा 
डु धोक्षक अभियंता, १६१ शिका ११ १५० 
सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर 
ण्‌ धोक्षक अभियंता, १३८ शिंग ०१ १३७ 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर 
'एकूण ष्९० Foe ३९ ५५१ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


